निवडसूची सन 2029-22 

उप संचालक भूमि अभिलेख, गट-अ 
संवर्गामध्ये पदोन्नतीने पदस्थापना 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन Beal क्रमांक : पदोन्न ०७२२/प्र.क्र.१८८/ई-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : १० मे, २०२३ 


वाचा :१) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (ANT), पुणे यांचे पत्र 
क्र.जआपु-११०१४/५/२०२२-६७1-१, दिनांक २९.०६.२०२२ चे पत्र. 
2) शासन आदेशा क्रमांक- पदोन्न ०७२२/प्र.क्र.१८८/ई-६ दिनांक 09.03.2023 


शासन आदेशा :- 


भूमि अभिलेख विभागातील जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख, गट-अ या संवर्गामधून उप संचालक भूमि 
अभिलेख, गट-अ संवर्गामध्ये पदोन्नती देण्यासाठी वाचा येथील अनु. क्र.२ येथील शासन आदेशान्वये खालील 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर पदोन्नती आदेशास अनुसरुन 
निवडसूची सन २०२१-२२ मधील खालील अधिकाऱ्यांना उप संचालक भूमि अभिलेख, गट-अ, या संवर्गात 
(वेतनश्रेणी 56-२३ रु. ६७,७००-२,०८,७००) पुढीलप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र peared नाव ज्येष्ठता पदोन्नतीने पदस्थापना 
क्रमांक 
a श्री.कमलाकर सुधाकर हट्टेकर ३१ | उप संचालक भूमि अभिलेख संलग्न, जमाबंदी आयुक्‍त 
(भूमापन), पुणे या रिक्‍त पदावर 
२ श्री.लालसिंग बाजीराव मिसाळ ३४ । उप संचालक भूमि अभिलेख, अमरावती प्रदेश, 
अमरावती या रिक्‍त पदावर 


2. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ART), पुणे यांनी संबंधीत अधिकाऱ्यांना, पदस्थापना 
दर्शविलेल्या पदावर रुजू होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त करावे व संबंधीत अधिकारी नवीन नियुक्तीच्या 
जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले, याबाबत शासनास अवगत करावे. 


३. वरील बदला व्यतिरिक्त वाचा येथील क्र.२ च्या शासन आदेशातील परि.क्र.२ मधील सुचनांमध्ये 
कोणताही बदल नसून सदर सूचना कायम आहेत. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२३०५१०१८१४२३०६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने, SANJAY BANKAR 


(संजय बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमि अभिलेख (म. रा., पुणे, 

२) उप संचालक भूमि अभिलेख, संलग्न जमाबंदी आयुक्‍त कार्यालय, पुणे.(सर्वसाधारण/भूमापन/ 
एकत्रिकरण/नागरी भूमापन) (द्वारा-जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ART), Fah) 


शासन आदेश HATH: पदोन्न 0722/प्र.क्र.188/ई-6 

३) उप संचालक भूमि अभिलेख, कोंकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर (द्वारा जमाबंदी 
आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ART), FH) 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२ मुंबई/नागपूर 

५) सर्व संबंधीत अधिकारी (द्वारा-जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ART), पुणे 

६) मा.मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

७) कार्यासन अधिकारी, कार्यासन-१२, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय,मुंबई-४०० ०३२ 

८) कार्यासन ल-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 

प्रत: 

९) कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


Nal 


पृष्ठ २ पैकी २ 


